वाशिम व सिंधुदूर्ग येथील नवीन एन.सी.सी 
बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे दि. ०१.०९.२०२३ पासून पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२६२१/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-एनसीसी-२०११/प्र.क्र.४६/११/ 
क्रीयुसे-३ दि. २७.१०.२०१६. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-राछासे-२६२१-प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३, 
दि. २८ एप्रिल, २०२३ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२३ 
व दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२३ 
४. क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थाप/राछासे/अप/२०२३-२४/का-१/२५३१, 
दि. १५ ऑगस्ट, २०२३ 
प्रस्तावना:- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एनसीसी-२०११/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-३, 


दि. २० सप्टेंबर, २०११ अन्वये क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत 
एन.सी.सी. आस्थापनेवरील एकूण १००६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 
केंद्र शासनाने वाशिम व सिंधुदूर्ग येथे नवीन राष्ट्रीय छात्र सेनेचे पथक निर्माण करण्यास मान्यता दिली 
असून त्याकरीता नवीन २० पदांना संदर्भ क्रमांक (१) येथील दिनांक २७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता दिली आहे. त्यातील १० पदे बाह्ययंत्रणेकडून भरण्यात आली आहेत. तर १० पदे अस्थायी 
स्वरूपात भरण्यात आली असून सदरील १० अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली होती. आता सदर १० अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२३ ते 
दि. २९.०२.२०२४ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत एन.सी.सी. 
आस्थापनेवरील वाशिम व सिंधुदूर्ग येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील एकूण १० 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ या कालावधीपर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर १० अस्थायी पदांचा dually सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 


दर्डाविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२१/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३ 
२. यावरील खर्च "मागणी क्रमांक: ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, विद्यार्थ्यांसाठी 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर ( अनिवार्य ) १ - वेतन, (२२०४००१६) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ च्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक दि. ०६ 
सप्टेंबर, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०९२७१३२३४५४७२१ असा आहे. हा 
आदेश ॒ डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUNIL HANI 


DN: CN = SUNIL SURYAKANT HANJE, C = 
SURYAKANT / 1101010 

EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
H A N J E Bae: SES O87 1 १०१. arty 


lly signed by SUNIL SURYAKANT 
E 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


rs 
ap 


-O 


प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, (संचालनालयामार्फत) 
सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (संचालनालयामार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

समादेशक अधिकारी, ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम 
समादेशक अधिकारी, ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदूर्ग 
१०) सर्व वरिष्ठ कोषागार अधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) निवड नस्ती- क्रीयुसे-३. 


oC & Se ee eS टे SS 


vz 


पृष्ठ २ पैकी २ 


“विवरणपत्र - अ". 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत असलेल्या वाशिम व सिंधुदूर्ग येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे दि. ०१.०९.२०२३ पासून दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याकरीता दर्शविणारे विवरणपत्र. 


= ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 
अ. पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे सध्याची | पदांची | २०२३-२४ मध्ये पदे चाळू 
- ' ।सदर पद निर्माण केले, ते आदेश री % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
oy ane eo वेतनश्रेणी । संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व , ee 
निर्णयाचा क्रमांक व 
आहरण व संवितरण अधिकारी - ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम 
7 . | dear fetta, एस-८ 7 शासन निर्णय,झालेय शिक्षण व | मागणी क्र.ई-३. २२०४- (902) विद्यार्थ्यांसाठी रि 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व | रू. २५५००- क्रीडा विभाग,क्र.राछासे-२६२१ | युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यासाठी युवक 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ | ८११००/- /प्र.क्र.४३/ क्रीयुसे-३, कल्याण कार्यक्रम (०१) (०१) राष्ट्रीय छात्रसेना 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि. २७ सप्टेंबर, 2023 (अनिवार्य) (२२०४००१६) ०१ वेतन या 
दि. २७.१०.२०१६ लेखाशिर्षाखाली अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
२. । वरिष्ठ लिपिक, एस-८ 7 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. i 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व रू. २५५००- 
क्रोडा विभाग, क्र.एनसीसी-२०११ । ८११००/- 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि. २७.१०.२०१६ 


/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 


= ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 
अ. (वता व ज्या शासन निर्णयाद्वारे सध्याची | पदांची | २०२३-२४ मध्ये पदे चाळू 
zs ' ।सदर पद निर्माण केले, ते आदेश री न % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
र oe वेतनश्रेणी | संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व | तगकवा याक 
निर्णयाचा क्रमांक व ; 
३. । कनिष्ठ लिपिक, एस-६ २ | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व रू. १९९००- 
क्रोडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ |। &3200/- 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि. २७.१०.२०१६ 
वर्ग-४ ची पदे 
४. । लष्कर, एस-३, 7 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व रु.१६६००- 
क्रोडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ । ५२४००/- 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि. २७.१०.२०१६ 
आहरण व संवितरण अधिकारी - ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिधुदूर्ग 
1 . | लेखालिपिक, एस-८ i शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व | वरीलप्रमाणे. 7 
शासन निर्णय,शाळलेय शिक्षण व | रू. २५५००- क्रीडा विभाग,क्र.राछासे-२६२१ 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/ | ८११००/- /प्र.क्र.४३/ क्रीयुसे-३, 
प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि. २७ सप्टेंबर, २०२३ 
दि. २७.१०.२०१६ 
२. । वरिष्ठ लिपिक, एस-८ | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय, शाळेय शिक्षणव | रू. २५५००- 
क्रोडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ । ८११००/- 


च्या ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 
हँ पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे सध्याची | पदांची | २०२३-२४ मध्ये पदे चालू 
= ' ।सदर पद निर्माण केले, ते आदेश न न % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
a ततची वेतनश्रेणी । संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व | कनाकवदिनाक 
निर्णयाचा क्रमांक व , 
दि. २७.१०.२०१६ 
३. | कनिष्ठ लिपिक, एस-६ २ | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व रू. १९९००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ । ६३२००/- 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
वर्ग-४ ची पदे 
४. । लष्कर, एस-३, 7 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व रु.१६६००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ । ५२४००/- 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि. २७.१०.२०१६ 
एकूण पदे १० 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


S U N | L S U RYAKANT क CN = SUNIL SURYAKANT HANUJE, C = IN, 


HANJE 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.09.27 13:30:18 +05'30' 


(सुनिल Est ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


